महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः उसब १३२३/प्र.क्र.२२/१४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: २७ जून, २०२३. 


शासन आदेशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 


विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (४) व ४(५) अनुसार खाली नमूद केलेल्या मंत्रालयीन विभागातील 


सह सचिव संवर्गातील अधिकाऱ्यांची आंतरविभागीय बदली करण्यात येत असून, त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ-६ मध्ये 


दर्डाविलेल्या विभागात त्यांची बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ. | श्री/ अधिकाऱ्यांचे नांव पदनाम सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा 
क्र. | श्रीमती विभाग 
pa] २ ३ | 8 | षु & 
q) श्री. लक्ष्मीकांत गोपाळराव | सह सचिव । सामान्य प्रशासन विभाग | उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
ढोके विभाग 
2) श्री. रविंद्र वसंतराव गुरव सह सचिव | उद्योग, ऊर्जा व कामगार | सामान्य प्रशासन विभाग 
विभाग 
२. हे आदेशा तात्काळ अंमलात येतील. 
३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०६२७१९५६३८१२०७ असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


VINAYAK 
BABURAO MANE: 
(वि. बा. माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित सह सचिव/उप सचिव ( संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 
प्रत, 
१. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य. 
२. मा. मुख्यमंत्र्यांचे अ.मु.स./प्र.स., मंत्रालय, मुंबई. 
3. अ.मु.स. (सेवा), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
४. अ.मु.स./प्र.स./सचिव, संबंधित मंत्रालयीन विभाग. 


सह /उप सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग. 

संबंधित अधिकारी (विभागामार्फत). 

अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

आहरण व संवितरण अधिकारी, संबंधित मंत्रालयीन विभाग (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 
निवड नस्ती कार्या.१४. 


Cc 
res 


eon GG & 


